भारतीय पोलीस सेवेच्या कनिष्ठ 
प्रशासकीय श्रेणीत (Junior 
Administrative Grade) पदोन्नती 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. एचडी-१००१०/४७/२०२३-पोल-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई, पिन-४०० ०३२. 
दिनांक: १९ एप्रिल २०२४. 


संदर्भ :- १) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र 
क्र.पोमसं/१/क.प्र.श्रे.-२०११-२०१४/१५७/२०१९, दि.२०.१०.२०२३. 

२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र 
क्र.पोमसं/१/निवडश्रेणी -२०११/०७/२०१९/२०२०, दि.२०.०३.२०२४. 


पुढील तक्त्यातील स्तंभ (2) मध्ये नमूद वरिष्ठ समय श्रेणीतील (Senior Time Scale) भा.पो.से. 
अधिका-यांना, भारतीय पोलीस सेवेच्या कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीत (Junior Administrative Grade), 
स्तंभ (४) मध्ये निदिष्ट दिनांकापासून, याद्वारे, पदोन्नती देण्यात येत आहे- 


अ.क्र. भापोसे अधिका-याचे नाव तुकडी (वर्ष) कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीत 
(श्री/श्रीम.) पदोन्नतीचा दिनांक. 
(१) (२) (३) (४) 
हिती डी. आर. कुलकर्णी २०११ ०१.०१.२०२० 
२. । व्ही. जी. मगर २०११ ०१.०१.२०२० 
३. | ए. एम. बारगळ २०१२ ०१.०१.२०२१ 


२. हा शासन आदेश, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, परिपत्रक क्र.४५०२०/११/९७-आयपीएस- 
दोन, दि.१५.०१.१९९९, व भारतीय पोळीस सेवा (वेतन) नियम, २०१६ यांमधील तरतुदींनुसार, सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः एचडी-१००१०/४७/२०२३-पोल-१. 


३. हाशासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०४१९१९२२११५०२९ असा आहे. हा शासन आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VENKATESH MADHAV 
BHAT 
(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री याचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१) संबंधित भापोसे अधिकारी /पोळीस यहासंचाळक)] यहाराष्ट्र राज्या यांच्यायार्फत 
२) सहायक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) निवड नस्ती, पोल-१. 


१) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


